केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
हिंगणघाट शहराच्या मलनिःस्सारण 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- अमृत-२०२३/प्र.क्र.१२७/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ एप्रिल, 2023 


संदर्भ :- समक्रमांकित शासन निर्णय दिनांक ०६ एप्रिल, २०२३. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


प्रस्तुत केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानातील हिंगणघाट शहराच्या मलनिःस्सारण प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतच्या संदर्भाधिन दि. ०६ Urs, २०२३ रोजीचा शासन निर्णयामध्ये सर्व 
ठिकाणी “हिंगणघाट शहर पाणीपुरवठा प्रकल्प ” ऐवजी “हिंगणघाट शहर मलनिःस्सारण प्रकल्प” असे 
वाचण्यात यावे. 


सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०४१९१५२५०६३५२५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIKANT C 


ANDGE 
DN: cn=SHRIKANT C ANDGE 
AN 


=Mantralaya, ou=U 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
C A N D G F email=shrikant.andge@nic.in, 
c=US 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, नगर विकास विभाग 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
५. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
६. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकःअमृत-२०२३/प्र.क्र.१२७/नवि-३३ 


९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपंचायत प्रशासन संचालनालय ,मुंबई. 


१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग. 

१२. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सोलापूर. 

१४. मुख्याधिकारी, हिंगणघाट नगरपरिषद, हिंगणघाट. 

१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


